महाराष्ट्र राज्यात “स्टेट अर्बन डिजिटल far 
(SUDM) “ची सुरुवात करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ॥(॥)॥॥-०५२३/प.क्र.६३/नवि-३२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक: ३१ जुलै ,२०२३ 


१) या विभागाचा शासन निर्णय क्र.एमआरडी१५०१/प्र.क्र.२५२/नवि-१० दि.१९.०७.२००२ 

२) माहिती तंत्रज्ञान विभाग शासन निर्णय क्र. GAD-IT 080/4/2014-0/0 DIRECTORATE 
OF IT-DIT (MH) दि.०९.०५.२०१९ 

3) माहिती तंत्रज्ञान विभाग शासन परिपत्रक क्र. GAD-IT  080/4/2014-0/0 
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH) दि.२४.०४.२०२३ 

४) MoHUA (Smart Cities Mission) चे UA क्र. No.K-14012/101(01)/2019-SC-Desk 
(IV) दिनांक 08.02.2023 

५) या विभागाचे शासन पत्र क्रमांकः MISC-2023/C.R.47/UD-32 दिनांक १४.३.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

National Urban Digital Mission (NUDM) प्रकल्प राबविण्याकरीता Ministry of Housing 

and Urban Affairs (MOHUA), National Institute of Urban Affairs (NIUA) व Urban Development 
Department, Government of Maharashtra याच्यांमधे दिनांक १९ जुले, 2022 रोजी सामंजस्य करार 
करण्यात आला आहे. MOHUA (Smart Cities Mission) Zl संदर्भाधीन क्र.४ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने 
पथदर्शी NUDM च्या अमंळबजावणीसाठी महाराष्ट्राची पथदर्शी राज्य म्हणुन निवड केलेली आहे. याअंतर्गत 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील Government to citizen (9२९७), Government to Business (9२७), 
Government to Government (9२७) या नागरी सुविधा ऑनलाईन देणे अपेक्षित आहे. NUDM पायलट 
प्रकल्पाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी नगर विकास विभागाने संदर्भाधीन क्र.५ च्या पत्रान्वये 
सहमती देखील दिलेली आहे. 
२. नगरविकास विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १९ जुले २००२ अन्वये, 
महाराष्ट्र नागरी मूलभूत सुविधा निधी (MUIF) (Indian Trust Act १८८२ नुसार नोंदणीकृत) नावाची एक स्वतंत्र 
संस्था स्थापन करण्यात आली. सदर संस्थेच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सुविधा 
पुरविण्यातील कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा करणे हे आहे. सबब “स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन (SUDM)" ची प्रभावी 
अंमलबजावणी MUIF च्या अधिनस्त करण्याची तसेच सदर संस्थेस SUDM म्हणून घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
१) नॅशनल अर्बन डिजिटल मिठान (NUDM) अंतर्गत राज्यासाठी “स्टेट अर्बन डिजिटल Far 
(SUDM) " राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः (॥)॥॥-०५२३/प.क्र.६३/नवि-३२ 


२) या मिडनची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUIF) संस्थेस 
स्टेट अर्बन डिजिटल मिहान SUDM म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर FRA 
राबविण्यासाठी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUIF) अधिनस्त प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष 
(PMU) स्थापन करावा. सदर PMU चे दैनंदिन कामकाज नगर विकास विभागाच्या 
नियंत्रणाखाली राहील. 

३) प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाकरिता (PMU) माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक २ 
येथील शासन निर्णयान्वये एका सल्लागार संस्थेची निवड करण्यात यावी व सदर संस्थेमार्फत 
PMU करिता तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९/१५/.॥0च/95॥॥.90०९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०८१२०५२३९५२५ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SHRIKANT C ANDGE 


igitally 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
H | KA N ग १0111111१६ AND ADF DEPT., postalCode=400032, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe19b8965025d482b1b 
Offfaa62085c34db6bfd8 
lym=1CC019CBB7FOA77E397F15793DF809A6980 


Pp: 
6६098, 

(D8D9626C9E038380CD235C048F20D7CE7 
4CFFD3A95F2AC3C192E9C991F358271, cn=SHRIKANT C 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 
३. सह सचिव, Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA), नवी दिल्ली. 
४. संचालक, National Institute of Urban Affairs (NIUA), Tal दिल्ली 
५. अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे fears कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग मंत्रालय,मुंबई 
६. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग मंत्रालय,मुंबई 
७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय,बेलापूर,नवी मुंबई 
८. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 
९. मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगरपंचायत (सर्व) 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन नवि-३२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


